पोलीस अधीक्षक, सातारा यांच्या 
आस्थापनेवरील तळबीड पोलीस ठाणेचे 
विभाजन करून,तसेच उंब्रज पोलीस ठाणे 
अंकीत मसूर दूरक्षेत्राचे रूपांतर करून नवीन 
मसूर पोलीस ठाणे निर्माण करण्यास व 
त्यानुषंगाने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन 
देण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०९२०/प्र.क्र.९३/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : २२ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- 

१) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमंस/२६-अ/४७/मसूर पो.ठा/पो.अ.सातारा/७८/२०२०, 
दिनांक १०.११.२०२० व दि.२९.०१.२०२१. 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दिनांक ०२.०६.२०१५ 


प्रस्तावना :- 


अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.),पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.१०.११.२०२० व दि.२९.०१.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये पोलीस 
अधीक्षक, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील तळबीड पोलीस ठाणेचे विभाजन करून,तसेच उंब्रज पोळीस 
ठाणे अंकीत मसूर दूरक्षेत्राचे रूपांतर करून नवीन मसूर पोलीस ठाणे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. याअनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन TS निर्णय:- 

पोलीस अधीक्षक, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील तळबीड पोलीस ठाणेचे विभाजन करून 
तसेच उंब्रज पोलीस ठाणे अंकीत मसूर दूरक्षेत्राचे रुपांतर करून नवीन मसूर पोलीस ठाणे निर्माण 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. नवीन मसूर पोलीस ठाणे सद्यस्थितीत कार्यान्वित करण्यासाठी मसूर दूरक्षेत्रातील पोलीस उप 
निरीक्षक-०१ ,पोलीस शिपाई-०३ व पोलीस मुख्यालय/इतर पोलीस ठाणेकडील ०१-सहायक पोलीस 
निरीक्षक, ०३-सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, ०३-पोलीस हवालदार, ०५-पोलीस नाईक, १४-पोलीस 
शिपाई अशी एकूण ३० पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामुळे आवर्ती खर्च येणार 
नाही. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-०९२०/प्र.क्र.९३/पोल-३ 


३. मसूर येथे सध्या पोलीस दूरक्षेत्र कार्यरत असून या ठिकाणी मसूर दूरक्षेत्राची प्रशासकिय इमारत 
उपलब्ध आहे. सदर दूरक्षेत्राचे उपलब्ध इमारत व साधनसामुग्रीव्दारे नवीन मसूर पोलीस ठाणे सुरु 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामुळे अनावर्ती खर्च येणार नाही. 

४. नवीन मसूर पोलीस ठाणेकरिता आवश्‍यक वाहने सध्या मंजुर असलेल्या वाहनामधून उपलब्ध 
करुन देण्यात यावीत. 

५. नवीन मसूर पोलीस ठाणेसाठी उर्वरित आवश्‍यक साधन सामुग्रीकरिता लागणारा खर्च पोलीस 
अधीक्षक, सातारा यांच्या उपलब्ध अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 

६. हदनिश्चितीबाबतचा प्रस्ताव पोळीस महासंचालकांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 

७. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 
अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२१७३७५३६५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Rupali Sanjog 


Kabare 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 

प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान महालेखाकार (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

१०. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र. 

११. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

१२. पोलीस अधीक्षक, सातारा. 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी,सातारा. 

१५. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१,मंत्रालय, मुंबई 

१६. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


